अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या मध्यावधी बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बदली-२३२०/प्र.क्र. ८४/ ना.पु.१५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) शासनाचा समक्रमांकाचा आदेश, दि. १० ऑगस्ट, २०२०. 


शुध्दीपत्रक 


श्री. नरेंद्र भागडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या बदलीसंदर्भातील संदर्भाधीन शासन आदेशा क्र.२ 
मधील, “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार” या ऐवजी “महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार” असे वाचावे. 
२. तसेच सदर आदेशामधील विषयामध्ये “नियतकालिक बदलीबाबत” याऐवजी “मध्यावधी 
बदलीबाबत” असे वाचावे. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२११२२२०३१००६ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita 
Ravindra Patil 
(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. नरेंद्र मधुकर भागडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
Wa:- 
१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद / नागपूर. 
२) उपायुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद / नागपूर. 
३) महालेखापाल-१ व २(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई व नागपूर. 
x) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली /बीड. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली /बीड. 
६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (अनापु व ग्रासं) यांचे कार्यालय. 
७) सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक. 
८) निवडनस्ती,ना.पु.-१५. 


